उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर 
यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामीण रुग्णालय चंदगड, जि. 
कोल्हापूर येथील दंत शल्य चिकित्सक, गट-ब, वर्ग-२ 
चे अस्थाई पद पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१८१/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २६ जुले, २०१८. 
वाचा 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य-३, 
दि.२५.०७.२०१२. 
शासन आदेशा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः संआसे-२०१७/प्र.क्र.३/सेवा-१, दि.२.१२.२०१७ 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दि.०३.१०.२०१७ 
शासन शुध्दीपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दि.१७.१०.२०१७ 
५) झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०८.०१.२०१८ 
६) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१ ६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०५.०३.२०१८ 
७) सहसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः सआसे/मौ.आ./अपदे/६५९- 
६६१/१८, दि.२०.०७.२०१८ 


१ 


~— 


2 


3 
8 


SS BS we we wo 


शासन निर्णय 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामीण रुग्णालय 
चंदगड, जि.कोल्हापूर येथील दंत ace चिकित्सक, गट-ब, वर्ग-२ चे अस्थाई पद संदर्भाधीन अ.क्र.१ येथील 
शासन निर्णयान्वये पदनिर्मिती करण्यात आली असून संदर्भाधीन क्र. २ अन्वये हे पद भरण्यात आलेले आहे. 
२. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामीण रुग्णालय 
चंदगड, जि.कोल्हापूर येथील दंत शल्य चिकित्सक, गट-ब, वर्ग-२ चे अस्थाई पद पुढील अटींच्या अधीन राहून 
दि.०१.१२.२०१७ ते दि.३०.०९.२०१८ या कालावधीसाठी चालु ठेवण्याकरीता मान्यता देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्त पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पद मंजूर केला आहे, त्या 

अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग (१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, 
दि.०३.१०.२०१७, (२) शासन शुध्दीपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, 
दि.१७.१०.२०१७, (३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.०८.०१.२०१८ व (४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.०५.०३.२०१८ नुसार विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व 
त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध 
उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१८१/आरोग्य-४ 


३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्ताचा प्रश्न 
निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 

३. सदर पदांवरील होणारा खर्च, मागणी क्रमांक आर-१ मधील मुख्य ळेखाशीर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा 
व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१) (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा 
ग्रामीण रुग्णालया इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षाकरीता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय (१ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, 
दि.०३.१०.२०१७, (2) शासन शुध्दीपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, 
दि.१७.१०.२०१७, (३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०८.०१.२०१८, 
(४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय 
विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०२०९५२५१२३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 


F Kadam Patil 
Ros h a Nn | DN: CN ier Dinesh Kadam 


डर Patil, C = IN, S = Maharashtra, 0 = 
G t Of Mah htra, OU 
Dinesh or vee 
ह Date: 2018.07.26 16:37:40 +05'30' 
Kadam Patil 


(रो.दि. कदम-पाटील) 
अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
३. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 
४. महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र (लेखा व लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/ नागपूर. 
५. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, चंदगड, जि. कोल्हापूर. 
६. जिल्हा शल्य अधिकारी, जि. कोल्हापूर. 
७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि. कोल्हापूर. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१८१/आरोग्य-४ 


८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. कोल्हापूर. 

९. वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती ( आरोग्य- ४). 


पृष्ठ २ पैकी ३ 


